Te जगती 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३३४४ Email ID: desk14.gad-mh@ gov.in 
क्र : संकिर्ण-१०२४/प्र.क्र.३८/प्रशा-१ (क.१४) दिनांक: १२.०४.२०२४. 
प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ०३२. 
विषय:-राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२४ मधील 
सह सचिव /उप सचिव (गट-अ) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 
संदर्भ: शासनाचे समक्रमांकाचे दि.०३.०४.२०२४ रोजीचे पत्र. 
महोदय, 


उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन पत्रान्वये, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 


येथे दि.२२.०४.२०२४ ते दि.०३.०५.२०२४ या कालावधीमध्ये सह सचिव/ उप सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी 


आयोजित करण्यात आलेल्या पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षणाकरिता ६१ अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देशन करण्यात आळे आहे. 


२. सदर प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या, खालील सह सचिव /उप सचिव संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांची नावे प्रशिक्षणातून वगळण्यात येत आहेत. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम विभाग 
| 9 | श्री. संजय शं. इंगळे, सह सचिव महसुल व वन विभाग 
२ | श्री. रणधीर द. सुर्यवंशी, उप सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 


(प्रतिनि-मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व 
कुटूंब कल्याण) यांचे कार्यालय) 
३ श्री.सतिठा शि. भारतीय, उप सचिव उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 


(प्रतिनि-महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळ) 
४ । श्रीमती नंदा मा. राऊत, उप सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२४/प्र.क्र.३८/प्रशा-१ (क.१४) 


३. उपरोक्त सह सचिव /उप सचिव पुढील प्रशिक्षण सत्रामध्ये हजर न राहिल्यास शासन अधिसूचना, 


दि.०२.०२.२०२२ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबद्ध प्रशिक्षण) नियम, २०२२ मधील नियम 


५ मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र ठरतील. सदर बाब संबंधित सह सचिव /उप सचिव यांच्या 


निदर्शनास आणून द्यावी. 


४. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आली असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०४१२१६५१४३८७०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला 

> 
Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a94941défa 
6ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1740045 1 8DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D789 
9F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 


Date: 2024.04.12 17:09:08 +05'30' 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत-माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव. 
१.सत्र संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे. 
२.उप सचिव (का.१२ ३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३.संबंधित सर्व सह /उप सचिव (प्रशासकीय विभागामार्फत). 
४.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


